आयुक्त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांच्या 
अधिनस्त ३९ पदे व सहकार आयुकत व 
निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या 
अधिनस्त १३ अस्थायी पदे अशा एकूण ५२ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व galery विभाग, 
शासन निर्णय क्र. सपववि-३७०१२/२५/२०२३-)६७<18८-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर,२०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/ वित्तीय 

सुधारणा-१, दिनांक ४ ऑक्टोबर, २००४ 

२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: राजस-१००८/ प्र.क्र.५३८ /५-स, 
दिनांक ५ मे, २०११ 

3) शासन निर्णय, सहकार, पणन FT gaat विभाग क्र: सपववि-३७०१२/२५/२०२३- 
DESKTEX-2, दिनांक ०७ मार्च, २०२४ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६ 
सप्टेंबर, २०२४. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भिय वाचा क्र.३ अन्वये आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांचे अधिनस्त असलेली ३९ अस्थायी 
पदे आणि सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त असलेली १३ अस्थायी 
पदे अशी एकूण ५२ अस्थायी पदे दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात 
आली होती. आता सदर पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२४ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाने संदर्भिय वाचा क्र.४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेले 
आहेत. त्यास अनुसरुन आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांच्या अधिनस्त ३९ अस्थायी पदे व सहकार 
आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त १३ अस्थायी पदे अशा एकूण ५२ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२४ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबतची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


या शासन निर्णयाद्वारे आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांचे अधिनस्त असलेली ३९ अस्थायी पदे 
आणि सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त असलेली १३ अस्थायी पदे 
अशा एकूण ५२ अस्थायी पदांना संदर्भिय वाचा क्र. ४ नुसार दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२४ ते दिनांक २८ 
फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


2. वरीलप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांचा तपशिळ सदर शासन निर्णय सोबतच्या 
"परिशिष्ट-अ" प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-३७०१२/२५/२०२३-)९७(8८-२ 


३.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च या शासन निर्णयासोबतच्या "परिशिष्ट-ब" मध्ये नमुद लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


8, सदर आदेडा वित्त विभागाच्या संदर्भिय वाचा क्र.४ अन्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ie सदर BRM निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९१३१२३६०७९६०२ असा आहे. हा ASAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by GAURI RAHUL MHASKE 
A R | RA H | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=CO-OPERATION 
MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9€5721a98702712e238034 1 88d086bb44a9aa24eeb5b83735. 
Ibbb433b57d4ef, postalCode=400032, 


'=Maharashti 
seriall ber=B018BA858DD6B20CC7A84F6BC86A86D6A6E9AC3ACS 
6CSDBFCD89F36C74DE3E IF, -GAURI RAHUL MHASKE 
Date: 2024.09.13 12:37:13 +05'30° 


(गौरी रा. म्हस्के) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
) महालेखापाल( लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
) आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 
) सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था (लेखा व परिक्षण) पुणे. 
१०) विभागीय सहनिबंधक (लेखा व परीक्षण) सहकारी संस्था, नाशिक 
११) प्रादेशिक उप आयुक्त (वस्त्रोद्योग) मुंबई / नागपूर / सोलापूर / औरंगाबाद. 
२) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, मुंबई / अहमदनगर / जळगांव / नाशिक / सांगली / 
कोल्हापूर / नागपूर / भंडारा. 
१३) विशेष लेखा परिक्षक, वर्ग-२ (सहकारी संस्था (विणकर)), मालेगाव / सोलापूर. 
१४) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी ५-स, १२-स व १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवड नस्ती (टेक्स-२) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-३७०१२/२५/२०२३-)९७(8८-२ 


(शासन निर्णय क्र.सपववि-३७०१२/२५/२०२३-)₹5$<1८-२,दिनांक:- १३ सप्टेंबर,२०२४ चे विवरणपत्र) 
"परिशिष्ट- अ 
आयुक्त, वस््रोद्योग,महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे अधिनस्त पदे 


एकुण पदे 


क्क : a आहा 

शिळ डि 

र न 
आयुक्‍त tos 

षु लघुलेखक Vdc 


8 | सहाय्यक आयुक्त S-15, 41800-132300 
स्विय सहाय्यक/वरिष्ठ श्रेणी लघुलेखक S-16, 44900-142400 


वरिष्ठ सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ (जिल्हा S-14, 38600-122800 


उपनिबंधक सहकारी संस्था) 


९ तांत्रिक सहाय्यक 
S-14, 38600-122800 


es 

a [ehiengiae 
I 
र 
र 


१ 


१ 
१ 


१६ 


tos 
4 
9 
८ 


१ 
१ 


Ce 
Le 
विनी 
a 
a 
Pa 
Ps 
Ss 
= 
aa 
: 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-३७०१२/२५/२०२३-)९७(8८-२ 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था,पुणे यांचे अधिनस्त पदे 


S-15, 41800-132300 


२ कनिष्ठ लिपिक (सहकार आयुक्‍त कार्यालय) g S-6, 19900-63200 
3 शिपाई (सहकार आयुक्त कार्यालय) 2 5-1, 15000-47600 


a 
एकवर लरन नाक 


Digitally signed by GAURI RAHUL MHASKE 


A R | R A H | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘CO-OPERATION 
MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9e5721a987027f2e238034 1 88d086bb44a9aa24eeb5b83735e1 
bbb433b57d4ef, postalCode=400032, ‘Maharasht 


0०113 
I iber=B01 8BA858DD6B20CC7 A84F 6BC86A86D6AG6E9AC3AC56, 
CS5DBFCD89F36C74DE3E1F, -GAURI RAHUL MHASKE 
0' 


Date: 2024.09.13 12:37:31 4-05'3( 


(गौरी रा.म्हस्के) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः सपववि-३७०१२/२५/२०२३-)९७(18८-२ 


(शासन निर्णय क्र. सपववि-३७०१२/२५/२०२३-०६७<18८-२, दिनांक :- १३ सप्टेंबर,२०२४ चे विवरणपत्र) 
"परिशिष्ट-ब" 
कार्यालये लेखाशिर्ष 

आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग २४२५ सहकार 

आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, ००१, संचालन व प्रशासन, 

नागपूर. (09) (०४) वस्रोद्योग आयुक्तालय, (अनिवार्य) 
२४२५ ००५८ 

प्रादेशिक उप आयुक्त(वस्त्रोद्योग, | २४२५, सहकार, 

नागपूर, मुंबई, सोलापूर, ००१, संचालन व प्रशासन, 

औरंगाबाद. (09) (०४) वस्रोद्योग आयुक्तालय, (अनिवार्य) 
२४२५ ००५८ 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था | २४२५-सहकार 

भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर, सोलापूर, | ००१-संचालक व प्रशासन 

अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, | ००१ (२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना जिल्हा 

जळगांव, मुंबई. उपनिबंधक 
००१ (दोन) (एक) हातमाग, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग 
संचालनालय (२४२५ ०१३८) 

सहकार आयुक्त व निबंधक २४२५-सहकार 

सहकारी संस्था, पुणे च्या ००१-सहकारी संस्था लेखापरिक्षण 

अधिपत्याखालील पदे ००१ (एक) (ए) लेखा परिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग 
(२४२५ ०२२७) 


Digitally signed by GAURI RAHUL MHASKE 
‘IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘CO-OPERATION 
MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9e5721a987027f2e238034 1 88d086bb44a9aa24eeb5b8373 
5e1bbb433b57d4ef, postalCode=400032, st=Mah: 


, डॉन 
INumber=B0 1 8BA858DD6B20CC7A84F6BC86A86D6A6E9AC3A 
C56C5DBFCD89F36C74DE3E1F, -GAURI RAHUL MHASKE 
Date: 2024.09.13 12:37:48 +05'30' 


(गौरी रा.म्हस्के) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


